नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१८३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १० जानेवारी, २०२४. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.का-५/साबांप्रादेविना/प्रआ/दर्जोन्नत/नाशिक/१८१५/२०२०, दि.३०/०७/२०२०. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक 
यांनी सदर रस्ते Gola करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्‍यातील खालील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोत्रत करण्यात येत आहेत. 


प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ | साखळी क्रमांक | दर्जीन्नत दर्जोन्नती 
अ.क्र रस्त्याचा व करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी | क्रमांक 
(कि.मी.) 
रामा-२२ पासून कोठुळा-अलगुंण- | इतर जिल्हा | (०/०० ते ११/००) १२.७५० । प्रमुख जिल्हा 
तोरंगवाडी-बाफळून-सुळे-मुर्दड ते । मार्ग-१३८ | 99.00 कि.मी. कि.मी. । मार्ग-२०२ 
राज्यहद्द रस्ता. ग्रामीण मार्ग- । (०/०० ते १/७५०) 
१०३ १.७५० कि.मी. 
सुरगाणा-भदर-सातबाभळ इतर जिल्हा | (०/०० ते १२/५००) | १२.५०० | प्रमुख जिल्हा 
भवानदगड- रामा-२२ पासून | मार्ग-८३ | 92.400 कि.मी. कि.मी. ।मार्ग-२०३ 


ओंबाठा-डोल्हारे-खुंटविहिर- 
उंबरपाडा पिंपळसोंड ते गुजरात 
राज्यहद्द रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१८३/नियोजन-२ 


३. । प्रतापगड इजिमा-७९ मालगव्हाण | इतर जिल्हा | (0/00 ते १४/२००) | ४३.७०० । प्रमुख जिल्हा 
सबरदरा प्रजिमा-६१ बंधरपाडा | मार्ग-१३६ । 98.200 कि.मी. कि.मी. ।मार्ग-२०४ 
वांजुलपाणी वाघधोंड हनुमंतमाळ | इतर जिल्हा | (०/०० ते ६/५००) 
खोबळा मांडवा करंजूल आमदाबाऱ्हे | मार्ग -७९ । ६.५०० कि.मी. 
गहाले कोटम्बा खडकामळ धुरापाड 
ते प्रजिमा-१३० रस्ता. का +1 29/00) 

APT -934 |। 23.00 कि.मी. 

४. ।राज्यहद्द ते रंगतविहिर कुकुडणे | इतर जिल्हा | (0/00 ते ७/००) १५.५०० | प्रमुख जिल्हा 
चिंचपाडा सुंदरबन सोनगीर | मार्ग-८२ ।७.००कि.मी. कि.मी. ।मार्ग-२०५ 
पाटलीपाडा पारशीपाडा गुही ते ग्रामीण मार्ग- | (७/०० ते ११/५००) 
रामा-२२ रस्ता. ५६ ४.५०० कि.मी. 

ग्रामीण मार्ग- (११/५०० ते १५/५००) 
१०५ ४.०० कि.मी 
उंबरपाडा कुकडमुंडा प्रजिमा-५ | इतर जिल्हा | (०/०० ते १५/००) २४.५०० | प्रमुख जिल्हा 
आंबाडदहाड Saxe देवमाळ केळुने | मार्ग -१३७ | १५.०० कि.मी. कि.मी. ।मार्ग-२०६ 
माळेगांव कुंभीपाडा रोकडपाडा [ग्रामीण मार्ग - | (o/oo ते ९/५००) 
मेनमाळ दुमी वरभे ते प्रजिमा-४ १०९ ९.५०० कि.मी. 
रस्ता. 
एकूण १०८.९५० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील मधील नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १०८.९५० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(३३१०.५९० + १०८.९५० म्हणजेच ३४१९.५४० कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत ८९.२०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२८०४.६००- ८९.२००) म्हणजेच २७१५.४०० 
कि.मी. इतकी होईल. व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १९.७५० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (१११०८.६४०- १९.७५०) म्हणजेच ११०८८.८९० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०११११५३३०९६८१८ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


DI 

GANPAT SANDIPAN काळ 
2.5.4.20=302 1 bf955fefd7 1 ffadSdd7c97769147f1 9aca6383a12fe 
dé6cff4849d78e224a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCA0E9F0D137F 
EABOBBCB16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 

Date: 2024.01.11 15:33:12 +05'30' 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) विभागीय आयुकत, नाशिक. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर झासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१८३/नियोजन-२ 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

3) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा, 

प्रत :- 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 

२) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 

४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

७) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 

) 


८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


